सहाय्यक 


ग्रंथालय संचालक/ग्रंथपाल 


गट-ब/ 


हस्तलिखित अधिकारी/जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय सेवा-गट-ब या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक : मराग्रं-२५११/प्र.क्र.१६७/२०१८/साशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०१८. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्रं-२५११/प्र.क्र.१९५/१३/साशि-५, दि. १५.०२.२०१६ 
२) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांचे पत्र क्र.११/२०१८- 
१९/१०४२२, दि. ०३.१०.२०१८ 


3 ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांचे पत्र क्र. 


जा.क्र.११/२०१८-१९/१२१४९, दि.२४.१०.२०१८. 
8) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांचे यांचे पत्र क्र 
. जा.क्र.११/२०१८-१९/१३७९१ दि. २८.११.२०१८ 


शासन निर्णय: 


संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत खालील उमेदवारांची 
सहाय्यक ग्रंथालय संचालक/ग्रंथपाल गट-ब/ हस्तलिखित अधिकारी/जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 
ग्रंथालय सेवा-गट-ब (राजपत्रित)(वेतनश्रेणी ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४००) या पदावर २ वर्षांच्या परिविक्षा 
कालावधीसाठी नामनिर्देशानाने नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी आपला परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने खालील नमुद अधिका-यांचा परिविक्षा कालावधी त्याच्या नावसमोर स्तंभ 
६ मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार समाप्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच स्तंभ ७ मध्ये नमूद 
दिनांकापासून त्यांची नियुक्‍ती नियमित करण्यात येत आहे. 


कार्यालय, लातूर. 


अधिकाऱ्याचे नाव व पद कार्यालय Vy परिविक्षा | परिविक्षा नियमित 
झाल्याचा कालावधीत | कालावधी = | नियुक्तीचा 
दिनांक र्‌जा पूर्ण झाल्याचा | दिनांक 
कालावधी | दिनांक 
Q 3 Eee ed षु & Le gr a | 
श्री. अमित रामचंद्र सोनवणे, | जिल्हा ग्रंथालय | 09.08.2096 | १३ दिवस | 93.08.2092 | १४.०४.२०१८ 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी. । अधिकारी अजित रजा 
कार्यालय, सातारा. 
Maney अशोक ढोक, | जिल्हा ग्रंथालय | ११.०३.२०१६ | २३ दिवस | ०२.०४.२०१८ | ०३.०४.२०१८ 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी । अधिकारी अजित रजा 
कार्यालय, नांदेड. 
pee. |e | १४.०३.२०१८ | 94.03.2092 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी. । अधिकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५११/प्र.क्र.१६७/२०१८/साशि-५ 


२. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांनी सर्व संबंधितांना 
कळवून उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात योग्य ती नोंद घेण्याची कार्यवाही करावी. 
a: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकतेस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१२०११५४९४१६२०८ असा आहे. सदर aA निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


e e Digitally signed by Anil Vithalrao Saware 
A Nn | | V | t h a | fa O DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And 
Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=073348b7a8767f0f7865422df1 e65ce2f3bcdf6786 


Saware ouewois orion emer 
(अनिल वि. सावरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन,मुंबई. 

सर्व संबंधित अधिकारी 
प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ), मुंबई/नागपूर 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राद्वारे) 
संचालक, लेखा व कोषागरे 
५. offer व लेखाधिकारी, मुंबई, 
६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

८. उपसंचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


Cc 40 A WO 


. सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, } 
१०. ग्रंथपाल, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई } 
११. ग्रंथपाल, सर्व शासकीय विभागीय ग्रंथालये, 1ग्रंथालय सलनालयामार्फत 
१२. ग्रंथपाल, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मृति ग्रंथालय, दापोली, } 
१३. ग्रंथपाल, सर्व शासकीय जिल्हा ग्रंथालये } 


१४. सामान्य प्रशासन विभाग, HATHA, मुंबई-३२ 
१५. मा. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
१६. निवडनस्ती (साशि-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


